RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


Reg .No.MH /MR /South - 341/ 2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ३४ ]] 


सोमवार , फेब्रुवारी १०, २०१४ / माघ २१, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठ ४ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४. - महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश. 


पृष्ठ क्रमांक 


१-४ 


. 


महसूल व वन विभाग 


जागतिक व्यापार केंद्र, केंद्र १, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. IV OF 2014 . 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS 


DUTY ACT. 


• 
. 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ . 
महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू 

नाही 
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी १९२३ 
सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती चा १. 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


. 


( १ ) 


भाग चार - ७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १० , २०१४ / माघ २१, शके १९ ३५ 


१ . 


सन १ ९ २३ चा 


असा करण्यात १ ९ २३ चा 

१ . 


. 


१ याच्या कलम २ 


ची सुधारणा. 


6 


" 


“ 


" 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१४ असे म्हणावे . 
प्रारंभ . 

( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल. 

२. महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
अधिनियम क्रमांक 

आला आहे ), याच्या कलम २ मध्ये, 
( एक ) खंड ( अ - अ१ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( अ - अ२ ) “ केबल परिचालक ” याचा अर्थ, केबल परिचालक म्हणून नोंदणी केलेली आणि 
तसेच, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन ) अधिनियम, १९९ ५ याच्या तरतुदीनुसार अधिसूचित १९९ ५ चा 
क्षेत्राकरिता बहुविध- यंत्रणा परिचालक म्हणून नोंदणी करण्यात आलेली आणि निवासी किंवा निवासेतर ७. 
ठिकाणी अभिदात्यांच्या दूरचित्रवाणी संचावरून चित्रपट किंवा चलचित्रपट किंवा चलचित्रपटांची मालिका 
दाखविण्यासाठी बसविलेल्या डिजिटल दूरचित्रवाणी संकेत संचमांडणीद्वारे पुन्हा प्रक्षेपित करणारी कोणतीही 
व्यक्ती किंवा संस्था, असा आहे ; 

( अ- अ३ ) “ स्थानिक केबल परिचालक ” याचा अर्थ, जी व्यक्ती किंवा कंपनी बहुविध यंत्रणा 
परिचालकाकडून डिजिटल दूरचित्रवाणी संकेत स्वीकारते आणि अभिदात्यांकडून पैसे घेऊन, निवासी 
किंवा निवासेतर ठिकाणी त्याचे पुन्हा प्रक्षेपण करते , अशी व्यक्ती किंवा कंपनी, असा आहे ; 
( दोन ) खंड ( अ- अ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( अ- अब ) “ बहुविध यंत्रणा परिचालक याचा अर्थ, जो केबल परिचालक एखाद्या 
प्रसारकाकडून किंवा त्याच्या अधिकृत अभिकरणांकडून कार्यक्रम सेवा घेतो आणि त्याचवेळी अनेक 
अभिदात्यांना एकतर थेटपणे किंवा एका किंवा अधिक स्थानिक केबल परिचालकांमार्फत ती सेवा 
मिळण्यासाठी पुनःप्रक्षेपित करतो किंवा आपली स्वतःची कार्यक्रम सेवा प्रक्षेपित करतो, असा केबल 
परिचालक , असा आहे ; आणि त्यामध्ये त्यांची अधिकृत वितरण अभिकरणे - मग ती कोणत्याही 
नावाने संबोधण्यात येवो - यांचा समावेश आहे ; 

( तीन ) खंड ( क ) चा , उप- खंड ( पाच ) वगळण्यात येईल . 
३ . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मधील, विद्यमान पोट -कलम ( ४ ) ला त्याचा खंड ( अ ) असा नवीन 
अधिनियम क्रमांक क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या खंड ( अ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट 
करण्यात येतील : 

( ब) पोट- कलम ( २) मध्ये किंवा या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत 
असले तरी, केबल नेटवर्कमार्फत किंवा त्याला जोडलेल्या केबल दूरचित्रवाणीमार्फत किंवा इंटरनेट प्रोटोकॉल 
दूरचित्रवाणीमार्फत प्रक्षेपण मिळविण्याकरिता चित्रपट किंवा चलचित्रपट किंवा चलचित्रपटांची मालिका 
दाखविण्यासाठी , कोणत्याही प्रकारच्या अँटेनाच्या किंवा इतर कोणत्याही उपकरण संचाच्या मदतीने रेडिओ 
वारंवारता संकेत (फ्रिक्वेंसी सिग्नल ) ग्रहण करणाऱ्या प्रत्येक दूरदर्शन संचावर, खालील तक्त्यामध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या दराने करमणूक शुल्क बसवण्यात येईल व बहुविध यंत्रणा परिचालकाकडून ते राज्यशासनाकडे 
भरण्यात येईल . 

( क ) स्थानिक केबल परिचालक , जोडणीधारकांकडून करमणूक शुल्क वसूल करील आणि जेथे 
बहुविध यंत्रणा परिचालकाची नोंदणी केली असेल तेथे ते शुल्क, वेळेत, बहुविध यंत्रणा परिचालकाला 
देईल किंवा जेथे बहुविध यंत्रणा परिचालकाची नोंदणी केलेली नसेल तेथे ते शुल्क , थेट राज्यशासनाकडे 
भरण्यात येईल ; तथापि ,प्रिअॅक्टिव्हेटेड व अॅक्टिव्हेटेड सेट टॉप बॉक्सद्वारा रेडिओ वारंवारता संकेत (फ्रिक्वेंसी 
सिग्नल ) ग्रहण करणाऱ्या दूरदर्शन संचावर करमणूक शुल्क , खालील तक्त्यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने 
बसवण्यात येईल . 

( ड ) खंड ( ब ) आणि ( क ) खाली देय असणारे करमणूक शुल्क बसविणे, त्याची वसुली करणे व 
ते भरणे यांसाठी बहुविध यंत्रणा परिचालक किंवा केबल परिचालक, विहित करण्यात येईल, अशी प्रतिभूती 
ठेव आणि अशी माहिती, जिल्हाधिकाऱ्याला देईल . ”. 


. 


" 


• 


सन १ ९ २३ चा 


१ याच्या कलम ३ 


ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १० , २०१४ / माघ २१, शके १९ ३५ 


my 


४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मधील, “ तो प्रत्येक अपराधाबद्दल कमीत कमी पाचशे रुपये आणि सन १९२३ चा 
जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या ” या मजकुराऐवजी “ तो प्रत्येक अपराधासाठी कमीत कमी अधिनियम क्रमांक 
पंचवीस हजार रुपयेकिंवा महसुलाच्या हानीच्या पाचपट, यांपैकी जे जास्त असेल अशा दंडाच्या, ” हा मजकूर ची सुधारणा. 
दाखल करण्यात येईल . 


१ याच्या कलम ५ 


~ 


५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मधील खंड ( क ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल सन १ ९ २३ चा 

अधिनियम क्रमांक 
“ (कअ) कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ड) अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याला द्यावयाची १ याच्या कलम ७ 
प्रतिभूती ठेवीची रक्कम आणि ज्या नमुन्यात माहिती द्यावयाची तो नमुना, विहित करणे ; 

ची सुधारणा. 
६. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या तरतुदी अडचणी दूर 

करण्याचा 
१. अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , राज्य शासनास अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, त्यास 

अधिकार . 
आवश्यक वा इष्ट वाटतील, असा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसेल असा निदेश राजपत्रात, प्रसिद्ध 
केलेल्या आदेशाद्वारे देता येईल . 


१ ९ २३ चा 


( २ ) पोट- कलम (१ ) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश , तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या 
लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी १०, २०१४ / माघ २१, शके १९ ३५ 


निवेदन 
महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम (१९ २३ चा १) यामध्ये केबल दूरचित्रवाणीसह विविध प्रकारच्या व 
स्वरूपाच्या करमणुकींवर करमणूक शुल्क 

बसविण्याची व ते वसूल 

करण्याची तरतूद 

आहे . उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ मध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच राज्यात केबल दूरचित्रवाणीवर देय असणाऱ्या करमणूक शुल्कांच्या दरांची 


तरतूद आहे. 


२ . केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ( विनियम ) अधिनियम, १९९ ५ ( १९९ ५ चा ७) हा देशातील केबल दूरचित्रवाणी 
नेटवर्कचे प्रचालन विनियमित करतो . टप्या-टप्यांनी देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सेट टॉप बॉक्सद्वारा डिजीटल एड्रेसेबल 
यंत्रणेमार्फत दूरचित्रवाणी प्रक्षेपण अनिवार्य करण्यात येत आहे. त्याअनुसार, महाराष्ट्र राज्यामध्ये, तीन टप्प्यांमध्ये 
म्हणजे मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी ३१ ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत , दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 
शहरांसाठी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत आणि राज्याच्या उर्वरीत क्षेत्रासाठी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत सेट टॉप बॉक्सद्वारा 
केबल डिजीटल प्रक्षेपण अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

३. सेट टॉप बॉक्सद्वारा डिजीटल प्रक्षेपणानंतर, बहुविध यंत्रणा परिचालक व केबल परिचालक यांची 
भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने , करमणूक शुल्क बसविणे , ते वसूल करणे व ते शासनाला प्रदान करणे 
यासाठी बहुविध यंत्रणा परिचालक व केबल परिचालक यांना जबाबदार धरण्याकरिता त्यांना महाराष्ट्र करमणूक 
शुल्क अधिनियमाच्या कक्षेत आणणे महाराष्ट्र शासनाला इष्ट वाटते . त्या प्रयोजनासाठी, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क 
अधिनियमाची कलमे २, ३ व ७ यांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्ताविक केले आहे. उक्त अधिनियमाच्या चांगल्या 
अनुपालनासाठी कलम ५ मध्ये सुधारणा करून, दंडाच्या रकमेत, विद्यमान कमीत कमी पाचशे रुपये व जास्तीत 
जास्त एक हजार रुपयांवरून पंचवीस हजार रुपयेकिंवा महसुलाच्या हानीच्या पाच पट, यापैकी जे जास्त असेल 
इतकी वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र 
करमणूक शुल्क अधिनियम (१९ २३ चा १) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तातडीने 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, 
म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


४ . 


मुंबई , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ . 


के . शंकरनारायणन् , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वा . शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


